महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण ( एम.पी.आय.डी. ) 
अधिनियम १९९९ चे कलम ५ अन्वये सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या नेमणूकीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-२०१३/प्र.क्र.१६४/पोल-११ 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई - ०५. 
तारीख: १८ मार्च, २०१४ 


प्रस्तावना : 

सामान्य शाखा, गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, गु.र.क्र. ३८ / २००१, भादंवि कलम ४२०, ४०६, १२० 
(ब), सह महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ३ व४मे. शिवानंद फायनान्स कंपनी लिमिटेड 
या गुन्हयातील मालमत्ता संरक्षीत करण्यासाठी व त्याच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम 
कायद्याचे कार्यपध्दती प्रमाणे कार्यवाही होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम, 
१९९९ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य 
शासनाच्या अधिकाऱ्याची सक्षम अधिकारी म्हणून नेमणूक होणे आवश्‍यक आहे. 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम, १२९९ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे जप्त करणेकामी 
उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्याची सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती 
होण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

मे. शिवानंद फायनान्स कंपनी लिमिटेड या कंपनी विरूध्द दाखल गुन्हे अन्वेषण विभाग गु.र.क्र. 
३८/२००१ या गुन्ह्यामध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे 
कलम ५ अन्वये जप्ती आणलेल्या वित्तीय संस्थेच्या पैऱ्यांवर व मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता तसेच या 
अधिनियमाची सर्व प्रयोजने पार पाडण्याकरीता उपनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक क्र. ३ म्हाडा बिल्डींग तळमजला, 
रुम नं. ६९, कलानगर, बांद्रा (पूर्वी, मुंबई - Yoo ०५१ यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३१८१४३०४९५७२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 

2 1 ही a mM Hiraman Wagde 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

1 MAHARASHTRA, ou=HOME, 

Hiraman od 
st=MAHARASHTRA, cn=Punam 
Hiraman Wagde 

Wa g d e Date: 2014.03.18 14:42:09 +05'30" 

पु. हि. वागदे 
उप सचिव, गृह विभाग, 
प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-२०१३/प्र.क्र.१६४/पोळल-११ 


२. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 

३. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा. 

४. अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, 

५. अपर पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे शाखा, मुंबई. 

६. उपनिबंधक क्र. ३ म्हाडा बिल्डींग तळमजला, रुम नं. ६९, कलानगर, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई - ४०० ०५१. 

७. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, सामान्य शाखा, गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई. 

८. निवडनस्ती पोळ - ११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


